प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता. 

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आयएचएन-२०१९/प्र.क्र. २४४/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ 

इंगाशावैमवरुना/राज्य योजना/यंसाख/१२७१३/१-म/२०१९, दिनांक ०७.०९.२०१९ 


वाचा: १ 


ष्ऱ“ 


शासन निर्णय :- 


इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस सन २०१९- 
२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या अनुदानातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून 
पुढील तक्त्यात नमूद रुपये २,९९,८०,५८२/- (रुपये दोन कोटी नव्यान्नव लक्ष Vall हजार पाचशे 
ब्याऐंशी फक्त) ची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग । प्रती नग | एकूण किंमत 
किंमत (रुपये) 
(रुपये) 
| बायनाकुलर लुप्स (लेन्स, एलईडी लाईट, हेड बॅन्ड षि १६१००० १६१००० 
माऊंटेड) 
2 | सकान मशीन डबल बॉटल १३ २२५०० २९२५०० 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१९/प्र.क्र. २४४/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रती नग | एकूण किंमत 
किंमत (रुपये) 
(रुपये) 
3 | रियुजेबल कॅपॅसिटीव्ह कपलींग करंट क्वालीटी मानिटरिंग रि २९०००० २९०००० 
इलेक्ट्रोड 
४ | इलेक्ट्रो सजिकल जनरेटर सिस्टम ka ५६०००० ५६०००० 
4 | हाड़ोलिक ऑपरेशन टेबल २ ८५००० १७०००० 
६ 3 .सी.जी. मशीन ३ ९५००० २८५००० 
७ । व्हॅक्युम असिस्टेड क्लोज ड्रेसिंग विथ इरिगेशन सिस्टीम ५ | २९०००० १४५०००० 
८ | WR मशीन १५ १७३६० २६०४०० 
९ | एअर कंडीशनर ५ ५४२०० २७१००० 
| 9° | o | बबल सीपॅप ( वीथ काप्रेसर ) ४ ३३०४०० १३२१६०० 
| 99 | पोर्टेबल एक्सरे मज्ञीन 2 | २९९६०० ५९९२०० 
१२ | अल्ट्रासोनिक नेब्युलायझर ६ ११००० ६६००० 
१३ | फुल्ली अँटोमेटेड वॉशिंग मशिन वीथ ड्रायर | a | &3¢00 ६३८०० 
१४ | एअर डिकंटेमिनेहान युनीट 3 | २६०००० ७८०००० 
१५ | डबल डोअर रेफ्रिजरेटर | a | ३२२५० ३२२५० 
१६ । ट्रान्सक्युटेनियस बीलीरुबीनो मिटर शि ३६५००० ३६५००० 
qo | wax वीथ ऑक्सिजन सिलेंडर केज वीथ रोटेटींग वील्स दिं ३६००० ३६००० 
१८ | पेशंट वार्मिंग मशिन 2 | 300000 ६००००० 
१९ | नान इन्वेसिव्ह काडियाक आऊटपुट मॉनिटर फॉर अँडल्ट षि १५६८००० १५६८००० 
अँण्ड पेडियाट्रीक vate 
२० | मल्टीपॅरा मॉनिटर ह. | "३९0८८० २३४५२८० 
२१ | वेसल सिलर सिस्टम वीथ इनबील्ट इलेक्ट्रो सजिकल युनीट हि १७३६००० १७३६००० 
वीथ बायपोलर टियुआरपी अंडर वॉटर सॉप्टवेअर 
२२ | सी-आर्म इमेज इन्टेन्सीफायर diet असेम्ब्ली | 4 | १३८३२०० १३८३२०० 
२३ | असोरटेड gual सजिकल इन्सटुमेट सेटस्‌ | 4 | १२१०००० 4240000 
२४ | डायओड लेझर च्च १५००००० १५००००० 
२५ | पल्मनरी HRM टेस्ट - फोरस्ड ऑक्सिलेशन CH | 4 | ५०४००० ५०४००० 
२६ | पेल्विक Rear इन्स्ट्रमेन्ट सेट अँण्ड पेल्विक Regex सेट essa] 2200000 2200000 
२७ | मिनिमल असेस स्पायनल सर्जरी Regex अँण्ड इन्स्ट्रमेन्ट भि ३५५४४८० | ३५५४४८० 
सेट 
२८ | असिटंबुलर कप रिमर इन्स्टुमेट सेट | 9 | ७५९९७२ ७५९९७२ 
२९ | हायड्रोलिक ओटी टेबल वीथ ऑल आर्थापेडिक अँण्ड ण १७५००० १७५००० 
स्पायनल सर्जरी अटॅंचमेंटस्‌ 
३० | एण्डोमोटर विथ evs पीस (कंम्प्लीट सेट) ee ५८५१० ५८५१० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१९/प्र.क्र. २४४/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रती नग | एकूण किंमत 
किंमत (रुपये) 
(रुपये) 
३१ | आरव्हिजी सेटर वीथ साप्टवेअर अण्ड लपटॉप वीथ ra रि २६६००० २६६००० 
अँण्ड व्हाईट लेझर प्रिंटर 
३२ | डेटल चेअर युनिट | 4 | २९६००० २९६००० 
३३ | अपेक्स लोकेटर Ea ५१५८० ५१५८० 
३४ | डेंटल एक्सरे मशिन | a] १५५५०० १५५५०० 
३५ | फुल्ली अँटोमेटेड कन्टीन्युअस मॉनीटरींग IS कल्वर | २८३२००० २८३२००० 
सिस्टीम 
३६ | रोटी मेकिंग मशिन | १| २९५००० २९५००० 
30 | डॉट बॉल मेकिंग मशिन हि ९६५०० ९६५०० 
३८ | ट्रान्सपोर्ट व्हेन्टीलेटर le 300000 300000 
३९ | नर्व्ह लोकेटर | a] ९५२०० ९५२०० 
४० । डिफिब्रिलेटर eae २६७५०० २६७५०० 
४१ | सिरिंज इन्प्युजन पंप ५ ३९६०० १९८००० 
४२ | हयुमिडिफाईड नेसल हाय फ्लो सिस्टम haa ५२९११० ५२९११० 
एकूण २,९९,८०,५८२ 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१९/प्र.क्र. २४४/प्रशा-१ 


१०. 


2. 


Wat GAMA sessed असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक ( वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 


खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक - एस ४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा (राज्य योजनांतर्गत योजना) 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 

श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 

५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
(४२१० १६२९) 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१९/प्र.क्र. २४४/प्रशा-१ 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१११२०५४२८७६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 


DAHALE 
A R U N DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897 
b7b2244d66593f50dd7 13da83860912503, 


M U R L | D H A R postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97ec097 
8235f63f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, 
R A O D A H A [_ E ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर . 
७. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


